महाराष्ट्र औद्योगिक विकास 
महामंडळाने विविध स्तरावर वाटप 
केलेल्या भूखंडाच्या निर्णयांना 
दिलेली स्थगिती उठविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन आदेश क्र. आयडीसी-२०२२/प्र.क्र. ४०५ /उद्योग-१४ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :-१९ ऑक्टोबर, २०२२. 


वाचा :- १) शासनाचा समक्रमांकाचा दि. ०८/०८/२०२२ रोजीचा शासन निर्णय. 
2) म.औ.वि. महामंडळाचे पत्र क्र. मऔविम/म.व्य. (भूमी)/सी ७८१८१, 
दि. १८/०८/२०२२. 
3) म.औ.वि. महामंडळाचे पत्र क्र. मऔविम/ मुकाअ/सी ९४२२९/२०२२, 
दि. ०२/०९/२०२२ 

प्रस्तावना : 

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने दिनांक ०१ जून २०२२ नंतर विविध स्तरावर 
वाटप केलेल्या भूखंड वाटपाच्या निर्णयांना संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये स्थगिती देण्यात 
आली असून सदर कालावधीमध्ये वाटप केलेल्या भूखंडाचे सर्व प्रस्ताव नस्तीसह व 
विवरणपत्रामधीळ माहितीसह सादर करण्याबाबत म. औ. वि. महामंडळास कळविण्यात आले 
होते. त्यानुसार म.औ.वि. महामंडळाने उपरोक्‍त माहिती संदर्भ क्र. २ नुसार शासनास सादर केली 
होती. राज्यात गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी, राज्यातील स्पर्धात्मक वातावरणात औद्योगिक 
विकासाची गती कायम राखण्यासाठी तसेच उद्योग धंद्यांना चालना देण्यासाठी 
दिनांक ०८/०८/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये भूखंड वाटपाच्या निर्णयांना देण्यात आळेली 
स्थगिती उठविण्याबाबतचा प्रस्ताव म.औ.वि. महामंडळाने संदर्भ क्र. ३ अन्वये शासनास सादर 
केला होता. या पार्श्वभूमीवर भूखंड वाटपांच्या निर्णयांना देण्यात आळेली स्थगिती उठविण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन Seat : 

दिनांक १ जून २०२२ नंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने विविध स्तरावर वाटप 
केलेल्या भूखंड वाटपाच्या निर्णयांना दिनांक ०८/०८/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये स्थगिती 
देण्यात आली होती. अंबरनाथ व टी.टी.सी. औद्योगिक क्षेत्रामधील भूखंड वाटप वगळता उर्वरीत 
औद्योगिक क्षेत्राच्या भूखंड वाटपास दिलेली स्थगिती उठविण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
२. दि. ०८/०८/२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शासनाने भूखंड वाटपाला स्थगिती 
दिल्यानंतर म.औ.वि. महामंडळाने भूखंड वाटप करुन काही जमिनींचा ताबा देखील दिला आहे, 


शासन निर्णय क्रमांकः आयडीसी-२०२२/प्र.क्र. ४०५ /उद्योग-१४ 


असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशील कागदपत्रांसह शासनास 
त्वरीत सादर करावा. 
ms सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या फफफा.णावीवा9५011.20011 या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संकेतांक २०२२१०१९१५५४०९३२१० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
JADHAV 


re 


IRAN ASHOK JADHAV 


ae 


(किरण जाधव) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
Wa: 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
५. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नविन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (विशेष प्रकल्प) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
७. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रशासन) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
८. सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (कोकण) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
९. उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (१),(२),(३) व (४), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
१०.महाव्यवस्थापक (भूमी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई. 
११.सर्व प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ. 
१२.निवडनस्ती (उद्योग १४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


